श्री.सुर्यकांत देविदास निकम, उपविभागीय 
जलसंधारण अधिकारी यांची शासन सेवेतील 
पुन:र्स्थापनेनंतरची पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : आस्थाप-२०२४/ प्र.क्र.९३/जल-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- शासन आदेशा क्र : तक्रार-२०२२/प्र.क्र.१४२/जल-१६, दि.२९/०२/२०२४ 


शासन आदेशा :- 

मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी मूळ अर्ज 
क्र. २६०/२०२३ संदर्भात दि.०९/०१/२०२४ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, तसेच सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय दि.१४/१०/२०११ मधील ७ (अ) व ७(क) मधील तरतुदी तसेच म.ना.से. (शिस्त व 
अपिल) नियम, १९७९ मधील नियम ४ (५) (क) मधील तरतुदीनूसार, श्री.सुर्यकांत देविदास निकम, तत्का. 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, पारोळा यांना शासन सेवेत पुन:र्स्थापित 
करण्याच्या प्रस्तावास सक्षम प्राधिकारी यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने श्री. निकम यांना विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.२९/०२/२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये, शासन सेवेत FARA करण्यात आले आहे. 
2. त्या अनुषंगाने, या आदेशाद्वारे, श्री.सुर्यकांत देविदास निकम, उपविभागीय जलसंधारण 
अधिकारी यांची पुन:र्स्थापनेनंतर उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण उपविभाग, 
सोयगाव जि.छत्रपती संभाजीनगर या रिक्‍त पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 
३. श्री.नेकम यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ हजर व्हावे. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, 
मृद व जलसंधारण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांनी श्री.निकम यांना पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ 
रूजू करून घ्यावे व तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 
४. सदरहू पदस्थापनेच्या आदेशानुसार, उपरोक्त अधिकारी त्यांना देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास अथवा त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून पदस्थापनेत 
बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास सदरची कृती म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन 
करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरूद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
नोंद घेण्यात यावी. 
द. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०३०७११०३४४५८२६ असा आहे. सदर 
शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHARAD HARIBHAU KHARODE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND. 


S H A RA D H A RI B H A U WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=105495a2f65de66c63cfc6bedf0908609cdfef1f5c2d9f0dd 


a9eaa0a7a2eb2b2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=98323DC4023E9DA24F8749363CEF984072C9433A 
KH A RO D E £29F383A8BC8CCBADBFBAA31, cn=SHARAD HARIBHAU 
KHARODE 
Date: 2024.03.07 11:13:34 +05'30' 
(शा. ह. खारोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

श्री.सुर्यकांत देविदास निकम, तत्कालिन उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण उपविभाग, पारोळा जि.जळगाव (मार्फत प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, नाशिक) 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप-२०२४/ प्र.क्र.९३/जल-२ 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. महालेखापाल % (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
४. सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय मुंबई 
५. आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण, छत्रपती संभाजीनगर 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर 
७. महासंचालक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 
८. अपर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर/पुणे 
९. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (जल-२) मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
११. सर्व प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, दक्षता व गुणनियंत्रण पथक 
१२. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
१३. सर्व जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (लघु पाटबंधारे) विभाग 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर/जळगाव 
१५. कार्यासन अधिकारी (जल-१६) 
१६. निवड नस्ती (जल-२) संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


